Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८, अंक vo] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४-३०, २०२२/अग्रहायण ३-९, शके १९४४ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
S25 |S पृष्ठे 
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही. भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १-५९ 
अनुपस्थितीची रजा (भाग Ves, चार-अ, ae आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ अमरावती विभागाशी 
व चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
असलेले नियम व आदेश. नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
संकीर्ण लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १-७ ° vues 
विभागाशी संबंधित नियम व आदेश आदेश व अधिसूचना. 
¥ संबंधित असलेले नियम व . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 
नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११४०. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 
क्रमांक अ.का.-प्र.अ.-भू.सं.-कावि-८६७-२०२२.--- 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम 
११ च्या पोट-कलम (१) ER प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, क्र. ५७२, दिनांक १६ जून २०२२ अन्वये प्रारंमिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे ; 
अ--एक-१ (१७५३). (१) 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४-३०, २०२२/अग्रहायण ३-९, शके १९४४ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी, ता. धारणी, जि. अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची-एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-४७-२०१५-२०१६, गाव कुलंगणा (बु.), तालुका चिखलदरा, जि. अमरावती. 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक/ क्षेत्र 
सर्व्हे क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
q १८६ ३ ९० 
२ q49 २ ४० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ६ ३० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबल विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-- साठवण तलाव चांदपूर प्रकल्प. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- साठवण तलाव चांदपूर प्रकल्पाच्या कामाकरिता. 
सामाजिक मिळणारे लाभ :-- प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक-यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच, पाणी पातळीत 


वाढ होऊन सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. तसेच, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये 
वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती ईत्यादी, आदिवासी ग्रामस्तांचे पायाभूत सुविधा 
उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक-यांचे जिवनमान उंचावून आर्थिक व सामाजिक 
प्रगतीत सुधारणा होणार आहे. 


अनुसूची--तीन 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४-३०, २०२२/अग्रहायण ३-९, शके १९४४ ३ 


अनुसूची-चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सदर प्रकरणी घरे/कुटूंबे बाधित होत नाहीत, सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता 
नाही. 


भाग १ (at. fl. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११४१. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक अ.का.-प्र.अ.-भू.सं.-कावि-८६६-२०२२.-- 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, क्र. ५७१, दिनांक १६ जून २०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी, ता. धारणी, जि. अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-४७-२०१५-२०१६, गाव चांदपूर, तालुका चिखलदरा, जि. अमरावती. 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक/ संपादित क्षेत्र 
सर्व्हे क्रमांक 
(१) (२) (३) 

हे. आर 
१ ३६ ० ५१ 
२ ३७ १ ७६ 
2 ३८ ० ०७ 
४ ४१ १ ७० 
षु BQ ० २९ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र .. ४ ३३ 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४-३०, २०२२/अग्रहायण ३-९, शके १९४४ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-- साठवण तलाव चांदपूर प्रकल्प. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- साठवण तलाव चांदपूर प्रकल्पाच्या कामाकरिता. 
सामाजिक मिळणारे लाभ :-- प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक-यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच, पाणी पातळीत वाढ 


होऊन सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. तसेच, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये वाढ, 
कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती ईत्यादी, आदिवासी ग्रामस्तांचे पायाभूत सुविधा उपलब्ध 
झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक-यांचे जिवनमान उंचावून आर्थिक व सामाजिक प्रगतीत सुधारणा 


होणार आहे. 


अनुसूची--तीन 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 


अनुसूची--चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सदर प्रकरणी घरे/कुटूंबे बाधित होत नाहीत, सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


अमरावती : पवनीत कौर, 


दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२२. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११४२. 


उप संचालक, भूमि अभिलेख, यांजकडून 


वाचा :(१) नगर भूमापन नियम पुस्तीका. 


(२) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४. 


(३) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक-एस.व्ही.सि.आर. ४३२३-स- 
४-१९९४, पुणे, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४. 


(४) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण-परिपत्रक-का.वि.६०७- 
प्र.क्र.०१-२०२२, पुणे, दिनांक १० जानेवारी २०२२. 


(५) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बुलडाणा यांचेकडील पत्र क्र. -न भू-परि.प्रस्ताव-मौजा जनुना-२०२०, बुलडाणा, दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०२०, 


अधिसूचना 


क्रमांक न.भू.-मौ. जनुना-अधिसूचना-परि A, क्र.०९-९०८४-२०२२.--- 


महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३-प्रक्र. १९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख 
(महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सि.आर. ४३२३-स-४-१९९४, पुणे, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये अमरावती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४-३०, २०२२/अग्रहायण ३-९, शके १९४४ 4 


विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. वाचा क्रमांक (४) अन्वये पारंपारिक 
पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेण्याचे अधिसूचना मंजूर करण्याचे अधिकार उपसंचालक, भूमि अभिलेख, (प्रादेशिक प्रमुख) यांना 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


त्याअनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बुलडाणा यांचेकडील वाचा क्रमांक (५) चे प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खामगांव 
यांचे अधिनस्त परिरक्षण भूमापक साजा पिंपळगांव राजा मध्ये मौजा जनुना, ता. खामगांव, जि. बुलडाणा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे 
कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात येऊन परिरक्षणास घेणेस वाचा क्रमांक (४) अन्वये प्राप्त प्राधिकारान्वये याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


मौजा जनुना, परिरक्षण भूमापक, ता. खामगाव, जि. बुलडाणाकडील मिळकतीचा तपशील 


अक्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सजाचे पुनर्रवनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने सजाचे पुनर्रचने नंतरची स्थिती 
नाव नाव गांवे मिळकती गांवे मिळकती नाव गांवे मिळकती 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) 
१ बुलडाणा खामगांव उप अधीक्षक, परिरक्षण पिंपळगांव १८०६ जनुना ३८८ परिरक्षण पिंपळगांव १८०६ 
भूमि अभिलेख, भूमापक राजा भूमापक राजा 
खामगांव. 
२ प्रिंप्राळा २२१ प्रिंप्राळा २२१ 
३ कोलोरी २८५ कोलोरी २८५ 
४ शेलोडी २१८ शेलोडी २१८ 
षु पळशी बु. ७५८ पळशी बु. ७८ 
& लाखनवाडा बु. ७३३ लाखनवाडा बु. ७३३ 
9 FAS ६४७ FAS ६४७ 
é लोखंडा ३७८ लोखंडा ३७८ 
९ खुटाळा खुर्द ३१९ खुटाळा खुर्द ३१९ 
१० जनुना ३८८ 
एकूण बेरीज .. एकूण ९ गावे ५३६५ १ गाव ३८८ एकूण Io गावे ५७५३ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११४३. 


वाचा :(१) नगर भूमापन नियम पुस्तीका. 


(२) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४. 


३) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक-एस.व्ही.सि.आर. ४३२३-स- 
४-१९९४, पुणे, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४. 


(४) मा. जमाबंदी आयकत आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक-गावठाण-परिपत्रक-का.वि.६०७- 
प्र.क्र.०१-२०२२, पुणे, दिनांक १० जानेवारी २०२२. 


(4) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बुलडाणा यांचेकडील पत्र क्र.न.भू-कावि २६९-२०१९-परि.प्रस्ताव-२०१९-बुलडाणा, 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१९. 


अ-एक-२ (१७५३). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४-३०, २०२२/अग्रहायण ३-९, शके १९४४ 


अधिसूचना 


क्रमांक न.भू.-मौ. सातगाव (म्हसळा) बु.-अधिसूचना-परि.प्र.नों. क्र. १०-९०९१-२०२२.--- 
भू बु प्‌ 


महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना१०९३-प्र.क्र. १९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार 
aft अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख 
(महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सि.आर.४३२३-स-४-१९९४, पुणे, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये अमरावती 
विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. वाचा क्रमांक (४) अन्वये पारंपारिक 
पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेण्याचे अधिसूचना मंजूर करण्याचे अधिकार उपसंचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना प्रदान 
करण्यात आलेले आहेत. 


त्याअनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बुलडाणा यांचेकडील वाचा क्रमांक (५) चे प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बुलडाणा 
यांचे अधिनस्त परिरक्षण भूमापक साजा धाड मध्ये मौजा सातगांव (म्हसळा) बु., ता.जि. बुलडाणा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करण्यात येऊन परिरक्षणास घेणेस वाचा क्रमांक (४) अन्वये प्राप्त प्राधिकारान्वये याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 
मौजा सातगांव (म्हसळा) बु., परिरक्षण भूमापक, ता.जि. बुलडाणाकडील मिळकतीचा तपशील 
अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सजाचे पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने सजाचे पुनर्रचने नंतरची स्थिती 
नाव नाव गांवे मिळकती गांवे मिळकती नाव गांवे मिळकती 
(१) (२) (३) (४) (4) (&) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) 
१ बुलडाणा बुलडाणा उप अधीक्षक, परिरक्षण धाड १०६३ सातगांव ५३७ परिरक्षण धाड १०६३ 
भूमि अभिलेख, भूमापक (म्हसळा) बु. भूमापक 
बुलडाणा. 
२ पिंपळगांव ७४१ पिंपळगांव ७8१ 
सराई सराई 
चांडोळ १०२४ चांडोळ १०२४ 
४ मासरुळ ५५९ मासरुळ ५५९ 
षु पाडळी ४८५ पाडळी ४८५ 
६ देउळघाट १६५८ देउळघाट १६५८ 
७ दहिद बु. ५८५ दहिद बु. ५८५ 
८ अंभोडा ३४१ अंभोडा ३४१ 
९ सातगांव ५२७ 
(म्हसळा) बु. 
एकूण बेरीज .. एकूण ८ गावे. ६४५६ १ गाव ५३७ एकूण ९ गावे ६९९३ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ, क्र. ११४४. 


वाचा :(१) नगर भूमापन नियम पुस्तीका. 
(२) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४. 


३) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक-एस.व्ही.सि.आर. ४३२३-स- 
४-१९९४, पुणे, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४-३०, २०२२/अग्रहायण ३-९, शके १९४४ @ 


(४) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक-गावठाण-परिपत्रक-का.वि.६०७- 
प्र.क्र.०१-२०२२, पुणे, दिनांक १० जानेवारी २०२२. 


(4) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बुलडाणा यांचेकडील पत्र क्र. न भू-कावि ५७-परि.प्रस्ताव-मौजा-सोनोशी-२०२०-बुलडाणा, 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२०. 
अधिसूचना 


क्रमांक न.भू.-मौ. सोनोशी-अधिसूचना-परि प्र.नों. क्र.०८-९०९९-२०२२.--- 


महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना१०९३-प्र.क्र. १९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, 
(महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक-एस.व्ही.सि.आर.४३२३-स-४-१९९४, पुणे, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये अमरावती 
विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. वाचा क्रमांक (४) अन्वये पारंपारिक 
पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेण्याचे अधिसूचना मंजूर करण्याचे अधिकार उपसंचालक, भूमि अभिलेख, (प्रादेशिक प्रमुख) यांना 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


त्याअनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बुलडाणा यांचेकडील वाचा क्रमांक (५) चे प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, सिंदखेड 
राजा यांचे अधिनस्त परिरक्षण भूमापक मौजा सोनोशी, ता. सिंदखेड राजा, जि. बुलडाणा हे गांव नव्याने समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करण्यात येऊन परिरक्षणास घेणेस वाचा क्रमांक (४) अन्वये प्राप्त प्राधिकारान्वये याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 
मौजा सोनोशी, ता. सिंदखेडराजा, जि. बुलडाणाकडील मिळकतीचा तपशील 
अक्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सजाचे पुनर्रवनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने सजाचे पुनर्रचने नंतरची स्थिती 
नाव नाव गांवे मिळकती गांवे मिळकती नाव गांवे मिळकती 
(१) (२) (४) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) 
१ बुलडाणा सिंदखेड उप अधीक्षक, परिरक्षण सिंदखेड १७९८ सोनोशी ६९८ परिरक्षण सिंदखेड १७९८ 
राजा भूमि अभिलेख, भूमापक राजा भूमापक राजा 
सिंदखेड राजा. 
२ किनगाव ७७३ किनगाव ७७३ 
राजा राजा 
दुसरबिड ६१३ दुसरबिड ६१३ 
8 मलकापूर ६०० मलकापूर ६०० 
पांग्रा पांग्रा 
4 शेंदुर्जन ६३८ शेंदुर्जन ६३८ 
साखरखेर्डा १७४८ साखरखेर्डा १७४८ 
७ सोनोशी ६९८ 
एकूण बेरीज एकूण ६ गावे ६१७० १ गाव ६९८ एकूण ७ गावे ६८६८ 
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे. 
विलास शिरोळकर, 
अमरावती : उपसंचालक, भूमि अभिलेख, 


दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२. अमरावती प्रदेश, अमरावती. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


